अध्यक्ष, राज्य अन्न आयोग या पदाचा अतिरिक्त 
कार्यभार अँड. सुभाष किसनराव राऊत, सदस्य, 
राज्य अन्न आयोग यांच्याकडे तात्पुरत्या स्वरूपात 
सोपविण्याबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग 
शासन आदेश क्रमांक:- राआआ-२०२३/प्र.क्र. ४९/नापु २२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक: २८ ऑगस्ट, २०२४ 


संदर्भ :- 
१. UR निर्णय क्रमांक: असुका-२०१७/प्र.क्र. ७४/नापु २२, दि. ११ एप्रिल, २०१७. 
२. शासन आदेशा क्रमांकः राअआआ-२०२३/प्र.क्र. २७/नापु २२, दि. २३ मे, २०२३. 
३. शासन आदेश क्रमांकः राअआ-२०२३/प्र.क्र. ४९/नापु २२, दि. २६ ऑगस्ट, २०२४. 


शासन आदेठा 


उपरोक्त संदर्भाधीन दि. 99 एप्रिळ, २०१७ च्या शासन निर्णयान्वये राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा 
अधिनियम, २०१३ च्या कलम १६ (१) मधील तरतूदीनुसार “राज्य अन्न आयोग” गठीत करण्यात आला 
आहे. दि. २३ मे, २०२३ च्या आदेशान्वये राज्य अन्न आयोगाच्या सदस्य सचिवपदी श्री. तातोबा कोळेकर 
सह सचिव यांची नियुक्‍ती करण्यात आली आहे. तसेच, दि. २६.०८.२०२४ च्या शासन आदेशान्वये 
सदस्य, राज्य अन्न आयोग या पदावर नियमित नियुक्‍ती होईपर्यंत अँड. सुभाष किसनराव राऊत यांची 
सदस्य, राज्य अन्न आयोग या पदावर निव्वळ तात्पुरत्या स्वरूपात नियुक्‍ती करण्यात आलेली आहे 

सद्यस्थितीत अध्यक्ष, राज्य अन्न आयोग हे पद रिक्‍त आहे. तसेच सदस्यांची उर्वरित पदे रिक्‍त 
आहेत. त्यानुषंगाने रिक्‍त झालेल्या अध्यक्ष, राज्य अन्न आयोग या पदावर नियमित नियुक्ती होईपर्यंत 
सदर पदाचा अतिरिक्त कार्यभार अँड. सुभाष किसनराव राऊत, सदस्य, राज्य अन्न आयोग यांच्याकडे 
तात्पुरत्या स्वरुपात सोपविण्यास शासन मंजूरी देण्यात येत आहे. सदर आदेश तात्काळ अंमलात 
येतील. 

सदर शासन Bes महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०८२८१४५७००३८०६ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 
DINESH SHAMRAO Sp ल 


F323417e5094110c7c24101a0 
000०65९७५2, postalCode=400032, st=Maharash| 


G HA T G E rialNumber=944D3F4EDF4E98CE36BB02C01A960EC79035A248F04 
1F4852083DF7179215B06, cn=DINESH SHAMRAO GHATGE 


Date: 2024.08.28 15:12:59 +05'3 


(दिनेश शा. घाटगे), 
शासनाचे अवर सचिव 
प्रत, 
१. मा. राज्यपाल यांचे सचिव, 
२. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, 
3. मा. उपमुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, 


शासन आदेश क्रमांकः राअआ-२०२३/प्र.क्र. ४९/नापु २२ 


४. मा. मंत्री, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण यांचे खाजगी सचिव, 

५. मा. विरोधी पक्षनेता, महाराष्ट्र विधानसभा, विधान भवन, मुंबई. 

६. मा. विरोधी पक्षनेता, महाराष्ट्र विधान परिषद, विधान भवन, मुंबई. 

७. सर्व खाजगी सचिव, मा. मंत्री कार्यालये, मंत्रालय, मुंबई. 

८. सर्व खाजगी सचिव, मा. राज्यमंत्री कार्यालये, मंत्रालय, मुंबई. 

९. सर्व मंत्रालयीन विभाग, 

१०. सर्व विभागीय आयुक्त, 

११. सर्व जिल्हाधिकारी, 

१२.सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषदा, 

१३.नियंत्रक, शिधावाटप व संचालक, नागरी पुरवठा, मुंबई. 

१४.वित्तीय सल्लागार व उप सचिव, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, मुंबई 
१५.सर्व उप आयुक्‍त (पुरवठा), 

१६.सर्व जिल्हा पुरवठा अधिकारी, 

१७.सर्व अन्नधान्य वितरण अधिकारी, 

१८.सर्व अधिकारी (प्रधान सचिव वगळून), अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, 
१९.सर्व कार्यासने, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, 

२०. सर्व सदस्य, राज्य अन्न आयोग, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

२१. सदस्य सचिव, राज्य अन्न आयोग, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

२२.ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, ग्रंथालय, ६वा मजला, विधानभवन, मुंबई 
२३.सर्व विधान परिषद सदस्य व विधानसभा सदस्य. 

२४.प्रधान सचिव, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक, 
२५.निवडनस्ती (कार्यासन ATY-22) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


